डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला या 
विद्यापीठास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) अंतर्गत अनुदान 
वितरीत करणेबाबत (कार्यक्रम)... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२३/प्र. क्र.१०१/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जून, २०२३. 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२.०४.२०२३. 
२) नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला यांचे पत्र जा.क्र.अप्रवि 
/अंदाज/कार्यक्रम/वेतनेतर/१४०/२०२३, दि.१७/०५/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या परिपत्रकानुसार 


राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांना मागणी क्र. डी-३, २४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण या 


मुख्य लेखाशीर्षाखाली कार्यक्रम योजनांतर्गत ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता १० 


टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव 


देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला यांनी उपरोक्त संदर्भ HQ च्या पत्रान्वये अकोला कृषि 


विद्यापीठाकरीता कार्यक्रम योजनांसाठी ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून निधी वितरीत करण्याबाबत निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर केलेला 


आहे.त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला करीता 


मागणी क्र.डी-३ २४१५-कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१-पीकसंवर्धन (००)(०८) डॉ. पंजाबराव 


देशमुख कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ००९९) ३१-सहायक अनुदान 


(वेतनेतर) या बाबीकरीता एकुण रु.५०.०० लाख (अक्षरी रु.पन्नास लाख फक्त) एवढे अनुदान 


पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३/प्र. क्र.१०१/७-ओ 


(रु. लाखात) 
अ. योजना व उद्दीष्ट | सन २०२३-२४ योजनेतंर्गत येणारे प्रशासकीय मान्यता | सन २०२३- 
क्र. करीता महाविद्यालय/संशोधन | शासकीय आदेठा २४ करीता 
अर्थसंकल्पीय केंद्र विभागाकडून 
तरतूद वितरीत 
करावयाचे 
अनुदान 
P| 2 3 aa 4 & 
०१,पीकसंवर्धन कृषि संशोधन शा.नि.क्र.पंदेवि- 
१) | (००(०८) केंद्र,सिंदेवाही १३१६/प्र.क्र.१०१/(८-ओ/. १९.०० 
र oe जि.चंद्रपूर केंद्राचे | ७ओ दि.१६.०७.२०१८ 
मन is बळकटीकरण 
ठ न Ghul 
वय ia अन्न तंत्रज्ञान शा.नि.क्र.संकिर्ण- १५.०० 
eee 000,00 | महाविद्यालय,यवतमाळ | १५ क्र 3y 
(कार्यक्रम) ३०००. 9 १५१८/प्र.क्र.९९(१/७ 
(२४१५ ००९९) दि.२८.११.२०१८ 
१,सहायक अनुदाने a 
au es 3 कृषि महाविद्यालय, । शा.नि.क्र.पंदेवि- २५.०० 
मुल,जि.चंद्रपूर १३१८/प्र.क्र.१०७/७ओ 
दि.२८.०२.२०१९ 
एकुण ३०००.०० ५०.०० 


२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शतींच्या अधिन राहून वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


१. वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


२. कृषि विद्यापीठांनी योजना/योजनेतर आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत 


अनिवार्य योजनेतील अनुज्ञेय बाबींसाठीच खर्च करावा. 


३. वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल 


तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / 


बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३/प्र. क्र.१०१/७-ओ 


8. 


ज्या योजनांतर्गत/योजनेतर योजनांचा कालावधी Wiese आहे, अशा योजना संबंधित 


कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ 


नयेत. 


. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक 


अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेश / 


कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा 


मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या 


कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे 


तात्काळ शासनास कळवावे. 


. कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 


याबाबत विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच 


महसूली उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


. विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता 


१९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम 


अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात 


यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु 
नये. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व arta 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. 


या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


8. 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित 


उपशीर्षांतर्गत मंजूर hod अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक ओजीयु- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३/प्र. क्र.१०१/७-ओ 


१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर- 


३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना 


अदा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. 


५. सदर आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/ 


प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२६१३०५०७५४०१ 


असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 


Digital 
M | T A L| KA LP E H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=22dfe162525b696c 1 facc3a8ddb26b639¢76b455434e4cadb 
b3cd50474dcc58f, postalCode=400032, st= 


rialNumber=60AE0791D92611A135CES1ASEE439203F DBDB39514 
6D132620B3437EDED658CE, -MITALI KALPESH CHAUDHARI 


tte: 2023.06.26 13:06:53 +05'30 


(मिताली चौधरी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


Oo 


महासंचालक, AERTS कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

३. उपविभागीय कृषि अधिकारी,अकोला,जि.अकोला. 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ 2 (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

८. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१०.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,कार्यासन ६ओ /अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई - ३२ 
११.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


